कोव्हिड -१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोव्हिड-१९ मुळे मृत्यू होणा-या अंगणवाडी/कर्मचारी 
यांना सानुग्रह सहाय मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२७३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५मे, २०२१ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/प्र.क्र.४/का-९, दिनांक २९.५.२०२० 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/प्र.क्र.४/का-९, दिनांक १४.१०.२०२० 
३) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
१८६२/२०२१-२२, दिनांक १९.४.२०२१ 
४) आयुकत, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
१९१०/२०२१-२२, दिनांक २७.४.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोव्हिड - 
१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हिडमुळे मृत्यू होणार्‍या कर्मचा-यांना विमा कवच/ सानुग्रह सहाय्य लागू 
करण्याबाबत निर्णय घेण्या आला आहे. त्यानुसार कोविड विषयक कर्तव्यावरील ( सर्वेक्षण,शोध, माग 
काढणे, प्रतिबंध, चाचणी, उपचार , मदत कार्य इ. ) कर्मचाऱ्यांना मृत्यूच्या सर्व प्रकरणी रु. ५० लक्ष रकमेचे 
सानुग्रह सहाय मंजूर करण्याची कार्यपध्दती सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यांत आली आहे. 
2. वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी संदर्भ क्र.३ व ४ येथील पत्रांन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन कोविड- 
१९ संबंधीत कर्तव्य बजावताना कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या खालील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी प्रत्येकी 
रु. ५० लक्ष रक्कमेचे सानुग्रह सहाय मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम मृत्यूचा दिनांक 
१ | अमरावती श्रीमती सुनंदा भरतराव कोंडे । अंगणवाडी सेविका २६.९.२०२० 
२ जळगाव | श्रीमती जयश्री तुळशीराम पाटील | अंगणवाडी सेविका २७.९.२०२० 
३ रायगड श्रीमती सुरेखा BRAT खेर अंगणवाडी सेविका | १५.१०.२०२० 
४ सोलापूर । श्रीमती हालीमाबी इसाक सगरी । अंगणवाडी सेविका २०.७.२०२० 
षु औरंगाबाद | श्रीमती मंदा लक्षमण तुपे (श्रीमती । अंगणवाडी सेविका १०.१०.२०२० 
मंदा पुंडलिक रामटेके) 
६ सोलापूर श्रीमती कल्पना रमांकात गुरव | अंगणवाडी सेविका २६.७.२०२० 
9 ठाणे श्रीमती ज्योत्सना जयवंत भोईर | अंगणवाडी सेविका १९.९.२०२० 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ४/व्यय-९ दि. २९.५.२०२० मधील तरतूदीनुसार 
वरीलप्रमाणे मृत्यू झालेल्या अंगणवाडी कर्मचा-र्‍यांच्या वारसास या संदर्भातील तरतुदी व नियम विचारात 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२७३/का.६ 


घेऊन सानुग्रह सहाय्य अदा करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांची राहील. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा एकुण रुपये ३.५० कोटी एवढा खर्च मागणी क्र. एक्स-१ २२३६ पोषण आहार, 
१०१ विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, (०२) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, नवी मुंबई, (०८) (०५) 
अंगणवाडी सेवा (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा १०० %) (कार्यक्रम) २२३६१९४५ , १३-कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
५. हाडासननिर्णयवित्तविभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१२८/२०२१/व्यय ६, दिनांक २१.५.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५१२१९३११९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVINDRA oes aac 
SITARAM JARANDE ‘sisson 
(र.सि.जरांड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


क 


) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), वर्धा/बीड 
) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) वर्धा/बीड 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
) संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 
qo) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती -का-६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


